नविन सुधारित गोवर्धन गोवंश ॒ सेवा केंद्र 
योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील एका गोशाळेस 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-२०२४/प्र.क्र.३३/पदु-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा -: १. शासन निर्णय क्र. पविआ-२०१६/प्र.क्र.११४/पदुम-३, दि.२६.०४.२०१७ 

२. झासन निर्णय क्र. पविआ-२०२१/प्र.क्र.३५६/पदुम-३, दि.१७.०५.२०२३ 

३. आयुक्त पडांसंवर्धन यांचे क्रमांक एसएलटी/१९४/सु.गो.से./नाशिक/१३९६- 
९८/२०२३, पसं-१२, औंध, पुणे -६७, दि . ०५.०२.२०२४ 

४. आयुक्‍त पडंसंवर्धन यांचे क्रमांक एसएलटी/१९२/सु.गो.गो./लातुर/९१२८/ २०२३, 
पसं-१२, औंध, पुणे -६७, दि. २६.१०.२०२३ 

५. आयुक्‍त पडंसंवर्धन यांचे क्रमांक एसएलटी/१९२/सु.गो.गो./लातुर/९७१८- 
१९/२०२३, पसं-१२, औंध, पुणे -६७, दि. १७.११.२०२३ 

६. आयुक्त पडांसंवर्धन यांचे क्रमांक एसएलटी/१९४/सु.गो.गो./नाशिक/९५३४/ २०२३, 
पसं-१२, औंध, पुणे -६७, दि. ०६.११.२०२३ 

७. आयुक्‍त पडांसंवर्धन यांचे क्रमांक एसएलटी/१९३/सु.गो.गो./नागपूर/९२८३/ 2023, 
पसं-१२, औंध, पुणे -६७, दि. ३१.१०.२०२३ 

८. आयुक्त पडांसंवर्धन यांचे क्रमांक एसएलटी/१७८/गो.से./८८/२०२३, पसं-१२, औंध, 
पुणे, -६७ दि.०५.०१.२०२४ 

९. आयुक्त परांसंवर्धन यांचे क्रमांक एसएलटी/१७८/गो.से./३५३-३५५/२०२३, पसं-१२, 
औंध, पुणे, -६७, दि.१२.०१.२०२४ 

१०. आयुक्त पशंसंवर्धन यांचे क्रमांक एसएलटी/१७८/गो.से./१२०३-०५/२०२३, पसं-१२, 
औंध, पुणे, -६७ दि.३१.०१.२०२४ 

११. आयुक्‍त पडंसंवर्धन यांचे क्रमांक एसएलटी/१७८/गो.से./९९६-९७/२०२३, पसं-१२, 
औंध, पुणे, -६७ ,दि.२०.०१.२०२४ 

१२. आयुक्‍त Waa यांचे क्रमांक एसएलटी/१७८/गो.से./१९९९-१४००/ २०२३,पसं- 
१२, औंध, पुणे, -६७ दि.०५.०२.२०२४ 

१३. दि. ६/२/२०२४ रोजी झालेल्या राज्यस्तारिय निवड समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम, १९९५ मधील तरतूदीनुसार राज्यात संपूर्ण गोवंशीय 
प्राण्यांच्या GSAS प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे होत कामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी व 
पैदासीसाठी उपयुक्त नसलेल्या गोवंशीय पश्युंच्या कत्तलळीवर बंदी आहे. परिणामी, अशा अनुत्पादक 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२४/प्र.क्र.३३/पदु-३ 


पश्षुंच्या संख्येत वाढ होत असल्याने प्ञुपालकांना सदर पत्ठुंचा सांभाळ करणे जिकरीचे ठरत आहे. ही 
बाब विचारात घेऊन, राज्यात वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णय दिनांक २६.०४.२०१७ अन्वये प्रत्येक 
जिल्ह्यातील एका गोशाळेस एकवेळचे अनुदान म्हणून रु. १.०० कोटी इतके अनुदान देण्यासाठी “गोवर्धन 
गोवंश सेवा केंद्र योजना” सुरु करण्यात आली होती. उपरोक्त पार्श्वभूमी विचारात घेऊन वाचा क्र. २ 
येथील शासन निर्णय दिनांक १७.०५.२०२३ अन्वये “सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना” सुरु 
करुन सदर योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेत लाभ 
मिळालेले तालुके वगळून उर्वरित ३२४ तालुक्यांसाठी “सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना” लागू 
करण्यात आली आहे. 
२. सुधारित गोवर्धन गोवंडा सेवा केंद्र योजना या योजनेची अंमळबजाणी करण्यासाठी शासन निर्णय 
दिनांक १७.०५.२०२३ अन्वये योजनेचे स्वरुप, लाभार्थी निवडीचे निकष व अंमलबजावणीची कार्यपध्दती 
स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार लाभार्थी निवड करण्यासाठी आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांच्या स्तरावरुन 
328 तालुक्‍्यांमधून गोशाळांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले हाते. सदर प्रस्तावांची छाननी करुन उपरोक्‍त 
वाचा क्र. ३ ते १२ येथील पत्रान्वये सदर प्रस्ताव शासन निर्णय दि.१७.०५.२०२३ मधील (९)अ अन्वये मा. 
मंत्री (पदु) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या राज्य स्तरीय निवड समितीसमोर सादर 
करण्यासाठी शासनास सादर करण्यात आले आहेत. राज्यस्तरीय निवड समितीने दि. ६.२.२०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीत १५२ गोझाळाचे प्रस्ताव अनुदानासाठी पात्र ठरविले आहेत. 
३. राज्यस्तरीय निवड समितीने पात्र ठरविलेल्या गोशाळांना अनुदान वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 
राज्यस्तरीय निवड समितीने दि. ६.२.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विहित अटी पूर्ण करणाऱ्या 
१५२ पात्र गोशाळांचा तपशिल परिशिष्ट-अ येथे देण्यात आला आहे. सदर परिशिष्टात गोझाळांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या पश्रुधनाची संख्या विचारात घेऊन अनुज्ञेय अनुदानासाठी पात्र ठरविल्या आहेत. 
सदर गोशाळांना पहिला हप्ता म्हणून अनुज्ञेय ठरलेल्या अनुदानाच्या Go टक्के अनुदान खालील अटींच्या 
अधिन राहून अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
१. सदर योजनेत अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या गोशाळांमधीलळ गोवंशीय पशुधनाची गणना 
जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त यांनी करून त्याप्रमाणे प्रमाणित करणे आवश्‍यक राहीन. 
२. WPA करताना केवळ Ear tagging / भारत VA प्रणालीवर नोंदणी केलेले पश्ुधनच 
अनुदानासाठी पात्र राहील. 
३. जिल्हा Waa उपायुक्त यांनी प्रमाणित केलेले Uae विचारात घेवून अनुदान वितरीत 
करण्यात येईल. 
४. मंजुर करण्यात येणारे अनुदान हे शासन निर्णय दि. १७.०५.२०२३ अन्वये विहित केलेल्या 
केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या बाबींसाठीच देण्यात येईल. 
५. संस्थेस गोसेवा / गो-पालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील. 
६. आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांची पुर्वपरवानगी घेऊन मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२४/प्र.क्र.३३/पदु-३ 


७. आयुक्त पशुसंवर्धन यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मूलभूत सुविधा निर्माण केल्यास, अशा 
बाबींसाठी सदर योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही. 

८. या योजनेंतर्गत ज्या बाबींसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल, त्याच बाबीसाठी 
भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही योजनेतंर्गत नव्याने कोणतेही अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्यात येणार नाही. 

९. या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेल्या Wanda खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार आयुक्त पशुसंवर्धन यांना 
राहतील. 

१०. या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित संस्थेने सदर योजनेप्रमाणे 
बांधकाम, विद्युत्तीकरण, इत्यादी बाबी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे जिल्हास्तरावरील 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रमाणित करुन घ्यावे. 

११.संबंधित जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्त यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात योजनेच्या अंमलबजावणी 
संदर्भात संनियंत्रण करावे. 

१२.अनुज्ञेय अनुदानाच्या दुसऱया टप्प्याच्या अनुदानाची मागणी करतांना संबंधित संस्थेने वरील 
अटींची पुर्तता केली असल्याचे संबंधित जिल्हा TAMA उपायुक्‍त यांनी प्रमाणित करुन 
उपयोगिता प्रमाणपत्रासह प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


२. यासाठी येणारा खर्च राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत मागणी क्र. डी-४, पश्युसंवर्धन, (००) १०२, wal व 
महिष विकास, (१०, गोशाळा व पांजरपोळ विकास, (१०)(०४), गोवर्धन Was सेवा केंद्र, साकेंतांक क्र. 
२४०३ डी २५७, ३३-अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाअंतर्गत उपलब्ध निधितून भागविण्यात यावा. 
३. या शासन आदेझासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील संस्थांनी आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांच्याशी 
संपर्क साधून तात्काळ कार्यवाही करावी. 
छ. सदर शासन ses महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१६१७०५२९१९०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NIWRUTTI व. 
BHAGUJIMARALE 57s 
(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त पशुसंवर्धन, पश्नुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे-६७. 
२. महालेखापाल (१/२), मुंबई /नागपूर. 
३. मा.मंत्री (पदु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. Ud जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्‍त 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२४/प्र.क्र.३३/पदु-३ 


५. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
सचिव (पदु) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
qo, संबंधीत संस्थांचे अध्यक्ष/सचिव (एकूण १५२ संस्था) (आयुक्‍त पश्नुसंवर्धन यांच्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (पदुम-३) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र. पविआ-२०२४/प्र.क्र.३३/पदुम-३,दिनांक १६.०२.२०२४ रोजीचे परिशिष्ट-अ 


ad 
Fe 


स्वामी सिताराम महाराज स्मृती गोशाळा २० लाख 
2 २ नांदगांव खंडेश्वर ।शिवशक्‍ती गौरक्षण माहूली २१७ २५ लाख 
3 ३ चांदूर बाजारा  ।|बालयोगी संत श्री मंगलामाता चैरिटेबल ट्रस्ट २०३ २५ लाख 
| 4_| 8 धामणगांव श्री गौरक्षण संस्था ४१४ २५ लाख 
5 4 बळीराजा गोरक्षण संस्थान १२२ २० लाख 
| 6 | & वरुड गोपाळ कृष्ण गोरक्षण संस्था वरुड ३०२ २५ लाख 
7 6 नमो गोरक्षण चॅरिटेबल ट्रस्ट २०३ २५ लाख 
| 8_| é श्री गौरक्षण संस्था दर्ड २५ लाख 
शि ९ मोर्शी सिध्द बाल हनुमान संस्थान उभाळखेड (नबीपुर) YQ २५ लाख 
10 1 * | ० श्री संत रवती महाराज संस्थान शांतीकुंज ११६ २० लाख 
गौरक्षण 
11 1 | १ शिवशक्ती गोरक्ष्षण सेवाभावी संस्था, रासेगांव ५४८ २५ लाख 
12 za खामगांव श्रीगोरक्षण संस्था ५१८ २५ लक्ष 
13 २ नांदुरा श्रीमहादेव गोरक्षण संस्थान ७५७ २५ लक्ष 
14 3 बुलडाणा आधार चेरीटेबल ट्रस्ट अंतर्गत नंद आधार = | १० २० लक्ष 
गोशाळा मढ 
मलकापूर श्रीहरी चॅरीटेबल ट्रस्ट २०२ २५ लक्ष 
16 | ५ मेहकर श्री.संत सेवालाल महाराज गोशाळा ४०६ २५ लक्ष 
wf ६ गायत्री परिवार ट्रस्ट शेगाव २५ लक्ष 
18 आकोट आकोट गोरक्षण सेवा समिती आकोट २५ळाख 
19 २ पातुर श्री वर्धमान गोतीर्थ आलेगाव २४४ २५लाख 
20 पुंडलिक बाबा गोरक्षण मुतिजापुर २५लाख 
21 मानोरा लक्षपर्वती गौरक्षण व गौसंवर्धन गौशाळा २५ लक्ष 
22 २ व्दारका काशी बहूउदेशीय गौरक्षण संस्था, भापूर ११५ २० लक्ष 
23 ३ केै.दिलीप गोरे रामकृष्ण सेवा समिती संचलित १०७ २० लक्ष 
गौरक्षण 
24 8 कारंजा पांजरपोळ संस्था ३३१ २५ लक्ष 
25 षु मालेगाव श्री. संत सावतामाळी गौसेवा संस्था, शिरपूर १०७ २० लक्ष 


उमरखेड ज्ञानप्रकाश संस्था बिटरगाव 


| 
“a 
27 2 महागाव श्री दत्तपुरी महाराज गोशाळा भोसा २२२ २५ लक्ष 
28 ३ दारव्हा गोमंगल गौरक्षण चॅरिटेबल ट्रस्ट ९१ १५ लक्ष 
29 ४ वणी संस्कार माऊली बहुउद्देशीय संस्था संचलित श्री ३४६ २५ लक्ष 
गुरुगणेश गोशाळा,रासा. 


केळापूर श्री गोरक्षण संस्थान पांढरकवडा ११३ २० लक्ष 
31 |g गोपाळकृष्ण गोरक्षण चॅरिटेबल ट्रस्ट ४९० २५ लक्ष 
32 | gg राळेगांव श्रीराम बहुउद्देशिय विकास मंडळ राळेगाव १४५ २० लक्ष 
उमरखेड कर्मयोगी बहुउद्देशिय संस्था १०५ २० लक्ष 
बाभुळगाव श्री सिध्देश्वर शिवमंदिर ट्रस्ट बागवाडी ३४१ २५लक्ष 
झरी चैतन्य गोरक्षण बहु.संस्था मांडवी १७८ २० लक्ष 
गोसेवा संवर्धन ट्रस्ट २२७ २५ लक्ष 
EEE 1____________] 
37 | १ | बागलाण प.पु.श्री शंकर महाराज गोशाळा ५५५ १५ लाख 
38 २ नाशिक श्री श्रीमद विजय भुवनभानु सुरीश्वरजी जीवदया ७३८ २५ लाख 


ट्रस्ट विळहोळी 


मालेगाव श्री गोशाळा पांजरपोळ ४०८ २५ लाख 


40 [og सागेश्वर गोशाळा कृष्णधन १६४ २० लाख 
देवळा श्री सोनझ्ाम गोसंवर्धन वा सामाजिक १७६ २० लाख 
बहुउद्देशीय संस्था कंकापूर टाळ 
42 & नांदगांव वृंदावन गोशाळा कसाबखेडा २१३ २५ लाख 
संगमनेर श्री जीवदया मंडळ चम्निटेबल ट्रस्ट १०३७ २५ लक्ष 
पारनेर भैरवनाथ गोपालन संस्था पुणेवाडी ७६ १५ Be 
श्री ओम नमो सदगुरु सेवा प्रतिष्ठान २१३ २५ लक्ष 
46 ४ राहाता लोकनेते डॉ.बाळासाहेब विखे पा प्रवरा ग्रामीण २११ २५ लक्ष 
जिल्हा शिक्षण संस्था, लोणी 
47 4 कोपरगांव श्री सिध्देश्वर देवस्थान ट्रस्ट cv 44 Bal 
48 & कर्जत दत्त योगीराज बहूउदेशीय सामाजीक २२७ २५ लक्ष 
संस्था, मुळेवाळी संचालीत रुक्मीनी माता 
गोशाळा 
49 ७ राहूरी ओशीयामाता ग्रामीण कृषी व शैक्षणीक संस्था, १०३ २० लक्ष 
चिंच विहिरे 


षा 
oO 
-5 


मुक्ताईनगर सो.विमलबाई वेडू पाटील गोसेवा संस्था लाख 
51 2 रावेर हरिगोपाळ गोशाळा, पाल १२१ २० लाख 
52 ३ बोदवड श्री गोरक्षण संस्था बोदवड २२९ २५ लाख 
53 ४ भुसावळ हरिप्रकाश गोशाळा साकेगांव ९३ १५ लाख 
54 4 चोपडा राम गोपाल गोशाळा, चोपडा १३३ २० लाख 
55 & पाचोरा महावीर गोशाळा भोकरी, पा.वरखेडी २१९ २५ लाख 
56 fi aie चाळीसगाव श्रीकृष्ण बहूउदेशीय ट्रस्ट, गोशाळा मुंदखेडा १०९ २० लाख 
57 ८ कृष्णप्रीया गोशाळा, हिवरखेडा १६१ २० लाख 
58 ओमसाई शोभाई गोशाळा &4 १५ लाख 
शिंक अक्कलकूवा ||श्री. महावीर गोशाळा संस्था,खापर मु.पो.खापर १५४ २० लक्ष 
61 नंदुरबार श्री. अरिहंत गोसेवा सेवाभवी संस्था , चौपाळे ६५० २५ लक्ष 
62 तळोदा आईसाहेब जिजाऊ बहुउद्देशीय संस्था रांझणी ६८ १५ लक्ष 
63 8 शहादा श्री. कुंजविहारी प्रतिष्ठान ट्रस्ट, सोनवत ता. 92 १५ लक्ष 
शहादा 
शि शिका मुरबाड श्री रामकृष्ण गोशाळा सेवाभावी संस्था, तोडली २७५ २५ लाख 
65 २ भाईंदर पश्चिम गोसेवा परिषद केशवसृष्टी गोशाळा २५२ २५ लाख 
aa 3 भिवंडी भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद १९६६ २५ लाख 
67 ४ कल्याण माऊली गोवर्धन गोशाळा ३२१ २५ लाख 
खालापूर गोवर्धन धाम गोशाळा, लोधिवली ५४ १५ लाख 
70 शिंक दापोली कामधेनु गोमाता रक्षण जिवदायी सेवा गोसंगोपन २१२ २५ लक्ष 
संस्था 
71 2 राजापूर राजरत्न गोझाळा, राजापूर Gy १५ लक्ष 
पालघर 
72 1१ | तलासरी श्री घाटकोपर सार्वजनिक जिवदया खातू २५४ २५ लाख 
73 २ वसई श्री मुंबई जिवदया मंडळी १२८५ २५ लाख 
74 3 पालघर श्री पालघर अभय जीवदया ट्रस्ट आबाचापाडा ९४७ २५ लाख 
देवखोप 
75 8 वाडा श्री राम दृष्टी गोशाळा सेवा संस्था २२० २५ लाख 


सोयगाव IMA देवस्थान नेवपूर वाकी ट्रस्ट २९४ २५ लाख 
77 2 गंगापुर गोकुळधाम गोरक्षण सेवा भावी संस्था २०३ २५ लाख 
78 ३ श्री.गोशाळा सोनाईमाता सेवाभावी प्रतिष्ठाण १३३ २० लाख 
संचलित 
श्री विजयी पांडुरंग सेवाभावी संस्था गोशाळा २०५ २५ लाख 
खुलताबाद श्री दत्त आश्रम सेवाभावी ट्रस्ट, वेरुळ २४१ २५ लाख 
परतुर श्री चतुवैदेश्वर धाम सावरगाव १०९ २० लाख 
लो. गोपीनाथ मुंडे गोरक्षण झाळा, वरवटी ९३ १५ लक्ष 
आष्टी ज्ञानेश नंदिनी प्रतिष्ठान संचलित चैतन्य गोशाळा २५९ २५ लक्ष 
गेवराई शानिप्रसाद वारकरी शिक्षण संस्था राक्षसभुवन ९० १५ लाख 
धारुर संपदा गोशाळा गावंदरा १०९ २० लाख 
माजलगाव श्री राधाकृष्ण बहुउद्देशीय संस्था माजलगाव ३२० २५ लाख 
वडवणी लक्ष्मीमाता गोसंरक्षण व गोपालन संस्था १०८ २० लाख 
शिरुर कासार ।|बाजीराव पाटील आघाव बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान न) १५ लाख 
जांब 
कर्मयोगी फाऊंडेशन सरसम २५ लक्ष 
Las. कृष्णप्रिया बहुउद्देशीय संस्था २५ लक्ष 
सितामाई सेवाभावी संस्था तांडा २५६ २५ लक्ष 
श्री.सिध्देश्वर गोवत्स गोशाळा, धर्माबाद २१६ २५ लक्ष 
कपिलेश्वरी बहुउद्देशीस संस्था १६१ २० लक्ष 
लोहा श्रीकृष्ण गोशाळा पोखरभोसी १३१ २० लक्ष 
ज्ञानज्योती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था ४६० २५ लक्ष 
बिलोली सरस्वती प्रतिष्ठान संचलित अमृतधाम १६९ २० लक्ष 
गोशाळा कासराळी 
97 8 हदगांव श्री.इंदिरा गांधी महिला बहुउद्देशीय सेवाभावी १०३ २० लक्ष 
संस्था संचलित श्री.जगदंब गोसेवा केंद्र 
कोहळी 
_ a ० आदिवासी भवन शिक्षण संसथा संचलित २०७ २५ लक्ष 


कै.ऱांकरराव माणिकराव ढोले गोशाळा 


| 99 | eo सेवाव्रत चॅरिटेबल ट्रस्ट त्रिकोळी 
100 २ परंडा श्रीकृष्ण गोशाळा वडणेर १११ २० लक्ष 
101 ३ येडेश्वरी गुरुकुलम गोशाळा १०४ २० लक्ष 
102 8 भगवंत बहुउद्‌शीय सेवा संस्था अंतर्गत १०४ २० लक्ष 
आनंदीबाई गोझाळा हांडोंग्री 
103 4 धाराशिव अन्नपूर्णा बहु.सामाजिक संस्था (भाकड गाईंची २६५ २५ लक्ष 
104 १ परभणी दादाहरी ग्रामविकास सेवाभावी संस्था २०३ २५ लाख 
105 २ स्वर्गवासी गोविद रामजी दादुपंथी मठ गोशाळा १०५ २० लाख 
नवोदय रामकृष्ण हरी बहुउद्देशीय सेवाभावी २५० २५ लाख 
संस्था 
योगानंद सरस्वती संस्थान कुंज १५३ २० लाख 
पसायदान गोरक्षण संस्था रामटेकडी ३२५ २५ लाख 
गोपाळलाल गोरक्षण गवळीपुरा हिगोली २५ लाख 
110 "| लातूर माऊली बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था द्वारा २५लक्ष 
संचालित निळकंठेश्वर गोरक्षण 
111 १ मावळ श्री राधा चेतन्य गोशाळा पोमगाव, ता. मुळशी, २५६ २५ लाख 
जि. पुणे 
112 २ बारामती सौ. कुसुमव जिनदत्त शहा वेल्फेअर HSA १७५ २० लाख 
शिरुर श्री पांजरपोळ संस्था, शिरुर २६७ २५ लाख 
दौंड श्री सद्गुरु नारायण महाराज दत्त संस्थान, बेट ६४ १५ लाख 
केडगाव 
वेल्हे नरवीर तानाजी मालुसरे गोशाळा, आंबेड ११२ २० लाख 
हवेली सरसेनापती हंबिरराव मोहिते गोरक्षण दल ट्रस्ट ३२२ २५ लाख 
गोशाळा 
117 9 खेड मधिबन गोझाळा, गुंडाळवाडी ७४ १५ लाख 
118 ८ सासवड श्री राधेकृष्ण लिलावतीगोशाळ ट्रस्ट, सिंगापूर १४८ २० लाख 
रचना देशी गोसंवर्धेन ट्रस्ट २३४ २५ लाख 


श्री जयवंत वृंदावन गोपालन व गोसंवर्धन संस्था १३८ २० लाख 
श्री कृष्ण धेनूतीर्थ व सामाजिक संशोधन संस्था yo १५ लाख 
.साईनाथ गोपालन संस्था 92 १५ लाख 
शिवसमर्थ परिवार सामाजिक विकास संस्था १५ लाख 
124 | a श्री लक्ष्मी गोपालन संस्था हिवरवाडी २६४ २५ लक्ष 
125 २ सांगली श्री पांजरपोळ संस्था,सांगळी २०३ २५ लक्ष 
126 ३ कवठे महाकाळ ।सुवर्ण शिक्षण संस्था आलकूड ५२ १५ लक्ष 
127 १ करमाळा श्री.पांजरपोळ गोरक्षण संस्था && १५ लक्ष 
128 २ माढा श्रीकृष्ण गोशाळा १०७ २० लक्ष 
129 ३ सांगोला कामधेनु बहुउद्देशिय व सामाजिक संस्था ,घेरडी १०४ २० लक्ष 
बाशी मातृभूमी प्रतिष्ठाण सोलापूर संचलित गंगुबाई २३० २५ लक्ष 
संभाजीराव शिंदे,गोसेवा केंद्र. 
मोहोळ जनता गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र १०५ २० लक्ष 
पंढरपूर विठ्ठल गोशाळा व साधु सेवा ट्रस्ट २०४ २५ लक्ष 
सोलापूर दक्षिण श्री कृष्ण बहुउद्देशीय संस्था संचलित गोशाळा ६१ १५ लक्ष 
अक्कलकोट  ।शिवक्षेत्रम न्यास ६५ १५ लक्ष 
पन्हाळा बाबा रेडीकर गो गीता सेवा संस्था काटेभोगाव १७३ २० लाख 
भुदरगड वैकुंठवासी वसंतराव परुळेश्वर चॅरिटेबल ट्रस्ट, go १५ लाख 
पिंपळगांव 
राधानगरी ओम परमपुज्य स्वामी गगनगिरी महाराज प्रतिष्ठान ६२ १५ लाख 
शिरोळ रामेश्वर कृषी विज्ञान विकास मंडळ, कुरुंदवाड १३३ २० लाख 
नागपुर गोरक्षण सभा धंतोली ८१४ २५ लाख 
140 २ काटोल सती अनुसया माता गोरक्षण संस्थान पारडसिंगा ३९७ २५ लाख 
141 3 उमरेड श्रीकृष्ण गौसेवा संस्था ४४७ २५ लाख 
142 = oa चंद्रपूर उज्वल गौरक्षण संस्था ७१७ २५ लाख 
143 २ चिमुर तपोभुमी वंदनिय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी ६११ २५ लाख 
महाराज गोशाळा 
144 3 नागभीड भारतीय गोरक्षण व गोशाळा, संस्था तळोधी (बा) २५४ २५ लाख 
145 8 बल्लारपूर सदगुरु जगन्नाथ बाबा ग्रामीण विकास 4d १५ लाख 
बहुउद्देशिय 
146 षु भद्रावती श्री. जेन श्रेतांबर मंडळ तीर्थ - भद्रावती ४६१ २५ लाख 


योगराज सांस्कृतिक क्रिडा मंडळ सेंदूरवाफा 
संचालीत स्वानंद गोशाळा सोनेगाव 


विणाताई बडगे गौरक्षण सेवा संस्था 


५२० 


२५ लक्ष- 


हिंगणघाट 


श्रीकृष्ण गोशाळा 


गोरक्षण संस्था हिगणघाट 


८२ 


१६८ लक्ष 


लक्ष्मीनारायण मुरलीधर आबाजी महाराज 
देवस्थान 
र अनिमल 


देवळी 


वर्धा 


९६ 


१८ लक्ष 


